महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीद्वारे 
पत्रिका (नियतकालिकांची) खरेदी खर्चास 
मंजूरी मिळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. हिंसाअ ७०२४(११)/प्र.क्र.१८२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. हिंसाअ 
७०१९ (१४)/प्र.क्र.१८८/सां.का.४, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ 
२) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी यांचे 
पत्र क्र. मराहिसाअ/१०२३-१०२४/२०२४, दि. २३ जुले, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी व 
विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य हिदी साहित्य अकादमीची उपर्निर्दिष्ट क्र. १ अन्वये नियमावली 
निर्गमित करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीमार्फत 
पत्रिका नियतकालिका) खरेदी खर्चास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीमार्फत पत्रिका (नियतकालिका) 
खरेदी करण्यास रुपये २,१३,५०७/- (रुपये दोन लाख तेरा हजार पाचशे सात फक्‍त) 
इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, (०८) 
हिंदी अकादमी, (०८) (०१) हिंदी अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम), (२२०५ १६८८) ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखालील सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. 


०३. यासाठी, सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य 
अकादमी यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्चास वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ उपविभाग 3, नियम २७ (२) (अ) नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दि. २५ जुले, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद परीशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, 
मुंबई यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०२४(११)/प्र.क्र.१८२/सां.का.४ 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०८०७१५३७५५८८२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
GO Pp | C H A N D CULTURAL DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2f36b64 1 2b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004f917946ac3d5ff4 

16ac9473d48, postalCode=400032, st=Maharashtr. 


a, 
PA N D U RA N G C H AVA N serialNumber=0E195B995C4CFBA1B7E199D 1 B4B48F8A7C4C1 AAD3E82F 
ED8E020632824893159, cn=GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


Date: 2024.08.08 15:28:37 +05'30' 


(गोपिचंद पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१.मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड 
कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१०. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


